माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ६ अस्थायी पदे दि. ०१ 
मार्च, २०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं- २०२३/प्र.क्र.२५/ से-१/३९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १९ एप्रिल, २०२३ 


१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग(माहिती तंत्रज्ञान), 
क्र- मातंसं-२०२२/प्र.क्र.३२/से-१/३९, दि. १३ सप्टेंबर, २०२२. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.८ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ६ अस्थायी पदांना 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्र.२ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केळे आहेत. कार्यासन.क्र.३९ च्या अधिनस्त असलेल्या माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयातील विविध संवर्गातील उपरोक्त नमूद ६ अस्थायी पदांना दि. ३१ मार्च, 
२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १ सप्टेंबर,२०२२ ते २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 
आता, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील ६ अस्थायी पदांना दि. ०१ मार्च,२०२३ ते दि. ३१ 
ऑगस्ट, २०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-५,(००)(०९०),सचिवाळलय(००) (००) (०१) विज्ञान व 
तंत्रज्ञान (२२५१ ००३३) यामध्ये समन्वय व संशोधन(अनिवार्य) (२२५१ ००३३) ०१ वेतन "याखाली सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०२२ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं- २०२३/प्र.क्र.२५/ से-१/३९ 


दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४१९१५२९५८५१०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 
Date: 2023.04.20 16:20:33 +05'30' 


(रो. दि. कदम- पाटील) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा), मुंबई 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


५) लेखाधिकारी, माहिती तंत्रज्ञान संचाळनाळय/ रोख शाखा,मंत्रालय, मुंबई 


६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं- २०२३/प्र.क्र.२५/ से-१/३९ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मातंसं-२०२२३/प्र.क्रर५/से-१/३९,दि. १९ एप्रिळ, 2023 
अनव्ये ६ अस्थायी पदांना दि. ०१ मार्च,२०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ 


अ. पदनाम पद  ।७व्या 5०0 नुसार वेतन संरचना लेखाशिर्ष 

क्र. संख्या 

| वरिष्ठ वैज्ञानिक a एस-२३/रु.६७७००-२०८७०० ।मागणी क्रमांक ए- 
अधिकारी ५,(००)(०९०),सचिवालय 

2 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | एस-२०/रु.५६१००-१७७५०० | (00) (00) (09) विज्ञान व 
अधिकारी तंत्रज्ञान (२२५१ ००३३) 

३  । निम्नश्रेणी 2 एस-१४/रु.३८६००-१२२८०० ।यामध्ये समन्वय व 
लघुलेखक संशोधन(अनिवार्य) 

४ | लिपिक- २ एस-६/रु.१९९००-६३२०० (2249 0033) 09 वेतन " 
टंकलेखक- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


